सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकझशाहीकरिता लढा देणा-या ज्या 
व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा 
सन्मान/ यथोचित गौरव करण्यासंबंधी धोरणाकरिता 
नियंत्रण अधिकारी घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५ (२०१८)/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- १५ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. १४/०२/२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. ०३/०७/२०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.११५/२०१८/ स्वासैक-१, 
दि. १३/११/२०१८ 
४) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. १५/११/२०१८ 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या कालावधीत 
लोकशाहीकरीता लढा देणा-या ज्या व्यक्‍तींना बंदिवास सोसावा लागला san व्यक्तीचा सन्मान/यथोचित 
गौरव करण्यासंबंधी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणाकरीता संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक 
अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.११५/२०१८/ स्वासैक-१, दि. १३/११/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने सदर ळेखाशिर्षासाठी उपसचिव, स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष, सामान्य प्रशासन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११८१२४०२४६८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, नाक 


Mahadeo 
Khade 


(सु. A. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५ (२०१८)/स्वासैक-१ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
५. मा.सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन मुंबई, 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

११.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३.सर्व पोळीस आयुक्त, 

१४.सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१५.सर्व तुरुंगाधिकारी, 

१६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 
२१.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


